नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजनेस मुदतवाढ 


BETS शासन 
शासन निर्णय क्रमांक एनएएक्स': ०७०८,त्र.क्र. १७९/विशा -९ (ज) 
मंत्रालव, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक :- १ सप्टेंबर, ९००८. 


पहाः- ९) शासन निर्णय 6. एनएएक्स -२०००/सीआर-९१९/विशा-१ (ब),दिनांक २९,८.२००५, 
2) शासन निर्णय क्र. एनएएक्स -२००६/सीआर-३९/विशा-९ (ब),दिनांक १७.४.२००६ 
३) शासन निर्णय क्र. एनएएक्स -०९०६/प्रक्र.-५०३/विशॉ-९ (ब),दिनांक 20.20. 2008 
४) शासन निर्णय क्र. एनएएक्स -०७०७/प्र.क्र -४१४/बिशा-१ (ब),दिनांक ४.१०-९००७ 
५) पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२९ओ/१९५५/ 
_ »आह्मसमर्यण योजना /१४९(०७) २००८ दि.१६/६/२००८ 
राज्यातील नक्षलबाद्यांसाठी शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक २९.८.२००५ च्या 
निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या आत्मसमर्पण योजनाला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. , 


'शासन निर्णय :- राज्यातील नक्षवाद्यांसाठी संदर्भांकीत दिनांक २९/८/२००५ च्या शासन निर्णयावर 
सुरु केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेस दिनांक,२८/८/२००९ पर्यंत मुदतबाढ देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च "२०५५ पोल्निस-१०९ (००) (08) जिल्हा पोलीस,दल, Ro इतर खर्च 
२०५५०१६८ (दत्तमत)" या. लेखाशीर्षाखाली.. खर्ची ' टाकण्यात येऊन तो मंजूर. अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


टू. 


३. हा शासन निर्णय वित्त बिभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३५०/ब्यय-७, दि. 
१२/८/२००८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटषर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा 


संगणक सांकेतांक क्र.२००८०९०११५२४ २३००१ असा आहे. 
(qu 


(अं. er. art ) 
शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने 


प्रति, डर : 
मा. राज्यपालांचे सचिव . 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


D:\DEEPA\MARKING=pIl 1 b Gr.lwpi 


> my उपमुख्यमंत्रीत्यांचे सिष: क 
सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र Tee, Tie: (१० प्रती) 
महालेखापाल- १/२ (लेखा ब अनुज्ञेबता/लेख्ा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
वित्त बिभाग, oo 
. नियोजनविभाग -*'-” 
. सामान्य प्रशासन विभाग 
महसूल व बन विभाग 
सामाजिकन्याय विभाग . 
*“ आदिवासी विकास विभाग 
- गृहनिर्माण विभाग . 
शालेय शिक्षणविभांग .. . 
रोजगार व स्वयंरोजगार ज़्िभाग 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
समाजकल्याण विभाग -_ 
- sett, ठर्जा व कामगार विभाग 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पूणे. . .. 7 
अष्पर पोलीस महासंचालक (नक्षलविरोधी अभियान) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
बिशेष पोलीस महानिरिक्षक, नागपूर परिक्ेत्रे, नागंपूर 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, नांदेड 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली; चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, नांदेड 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी; जिल्हापरिषद, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, 
नांदेड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यबतमाळ, नांदेड, नागपूर 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 
शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा; गोंदिया, यवतमाळ, नांदेड, नागपूर 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने 
मसुरकर, अवर सचिव / संगणक समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, विशा-९ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. - 


